नियतकालिक बदल्या २०१८ 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-ओ). 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४६ /पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतानाहोणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ४(१ ४(२) ४(३) नुसार पशुसंवर्धन विभागातील खालील सहाय्यक 
आयुक्‍त wpa (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या नांवासमोरील 
स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण. 

ठिकाण. 

| ; डॉ. के. एम. पराग, जिल्हा Wa | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पश्युसंवर्धन 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. उपआयुक्त कार्यालय, पुणे. (डॉ. खांडेकर तानाजी 

शिवाजी (9) यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

2. डा. सुनिल चंदन Tae, जिल्हा waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा | वाशिम या रिक्‍त पदावर. 
परिषद, बुलढाणा. 

३. डा. पी. पी. घुले, जिल्हा wads अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, नांदेड . हिंगोली. (डॉ. ए. बी. लोणे यांच्या बदलीने Raa 

होणा-या पदावर) 

४. डॉ. सी. बी. दैवज्ञ, जिल्हा wads अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
तालुका लघु wp चिकित्सालय, | सोलापूर. (डॉ. के. एम. पराग यांच्या बदलीने Rat 
रेणापूर, जि. लातूर. होणा-या पदावर 

4, डॉ. डी. टी. वाघमारे, सहाय्यक आयुक्त waa, गोठीत रेत 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प., | प्रयोगशाळा, औरंगाबाद. या रिक्‍त पदावर) 
परभणी. 

६. डॉ. अशोक बळीराम लोणे, जिल्हा | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, | परभणी. (डॉ. डी.टी.वाघमारे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
हिंगोली. होणा-या पदावर) 

७. डा. तानाजी शिवाजी खांडेकर, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालुका लघु Uap 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa, जिल्हा | चिकित्सालय, बार्शी, जि.सोलापूर.या रिक्‍त पदावर 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे कार्यालय. 

२. उपरोक्त तक्त्यामधील बदली झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यालय प्रमुख यांनी 


बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिका-यांनी बदलीच्या पदावर हजर 
झाल्यानंतर कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रांसह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या मार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता तात्काळ सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४६ /पदुम-१ 


३. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करणे किंवा 
अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ 
मधील तरतुदीनुसार ते शिस्तभंग विषय कारवाईस पात्र ठरतील याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रुजू 
होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०५३१२१४२१३०८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Kiran V Daron onsoverment Of 


Maharashtra, ou=Agriculture and ADF, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9 


Kurundkar sie 
(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/ बुलढाणा/वाशिम/हिंगोळी/सोलापूर/परभणी. 
६. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद. 
७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे/औरंगाबाद. 
९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/बुलढाणा/वाशिम/हिंगोळी/सोलापूर/परभणी. 
१०. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/बुलढाणा/वाशिम/हिंगोलळी/सोलापूर/परभणी. 
१२. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


